चंद्रपूर व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये “रिसोर्स बेस्ड इंटेसिव्ह 
प्लॅनिंग व डेव्हलपमेंट” हा पथदर्शी कार्यक्रम राबविण्यासाठी 
निर्माण केलेल्या २३ पदांना दि.०१.१०.२०१८ ते 
दि.३०.०९.२०१९ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन शुध्दीपत्रक क्र. चांबायो - २०१८/प्र.क्र.ई६१/का.१४१८ 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २८ जानेवारी, २०१९ 


वाचा : (१) शासन निर्णय,नियोजन विभाग क्रमांक: चांबायो-२०१८/प्र.क्र.६१/का.१४१८,दि. १० जानेवारी, २०१९ 


शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद -१ मधील तक्ता रद्द करण्यात येत असून 
त्याऐवजी खालील तक्ता अंतर्भुत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष 

(का न प्रकल्प संचालक 1१ 

२. प्रकल्प व्यवस्थापक (मूल्यमापन) a 

3. प्रकल्प व्यवस्थापक २ 

४. युवा व्यवसायिक २ 

ष्‌. कार्यालयीन सहायक ३ 
एकूण पदे ९ 

जिल्हास्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, चंद्रपूर व सिंधुदुर्ग 

Pa = जिल्हा समन्वयक २ 

२. समन्वयक (मूल्यमापन) २ 

३. समन्वयक ४ 

४. युवा व्यावसायिक २ 

ष्‌. कार्यालयीन सहाय्यक ४ 
एकूण पदे PW 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः चांबायो - २०१८/प्र.क्र.६१/का.१४१८ 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०१२८११२०४२१११६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VUJESING 11 


FATTESING VASAVE sais 12750 Tbh cr VUESNGFATIESNG. 
(वि.फ.वसावे) 
उपसचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१.मा. राज्यपाल यांचे सचिव , 
२.मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
३.मा. मंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
४.सर्व मा. मंत्री आणि राज्यमंत्री, 
५.मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
६.मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
७.मा. मुख्य सचिव, 
८.सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
९.सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१०.जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुदूर्ग व चंद्रपूर 
११.संचाळक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रशासकीय इमारत, ८ वा मजला, वांद्रे (पुर्व), मुंबई-५१. 
१२.मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद, सिंधुदूर्ग व चंद्रपूर 
१३.उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण विभाग व नागपूर विभाग 
१४.महाळेखापाल, महाराष्ट्र १ व २ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), मुंबई व नागपूर. 
१५.जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर व सिंधुदूर्ग. 
१६.सर्व सहसचिव / उपसचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. ३२. 
१७.प्रकल्प संचालक, राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८.निवड नस्ती, का. १४१८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


